सन २०२२-२३ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी 
वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ जानेवारी, २०२३. 


वाचा - 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२५.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, दि.३१.०५.२०२२, दि.२०.०७.२०२२, दि.८.०८.२०२२ 
व दि.२२.०९.२०२२, दि.३०.०९.२०२२, दि.१७.१०.२०२२, दि.१९.१०.२०२२, 
दि.२५.११.२०२२, दि.२२.१२.२०२२. 
प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य खर्चांतर्गत योजनांकरीता प्रथम 
नऊमाहीकरीता आवश्‍यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या मर्यादेतील निधी अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत निर्देश आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या अर्थसंकल्पित 
तरतूदींच्या ७% मर्यादेतील तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) 
वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 


या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणाळीवर 
वित्त विभागामार्फत योजनांच्या बाब क्र.०१-वेतन करीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ९०%; बाब क्र.०२- 
मजुरी, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, -१०कंत्राटी सेवा, -१३कार्यालयीन खर्च व -१४भाडेपट्टी व 
कर, ५५-कर्जे व आगाऊ रक्कमा या बाबींकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या ६०% ; बाब क्र.११- 
देशंतर्गत WIRTH 44% तसेच इतर उर्वरीत बाबींकरीता ४२% निधी वितरणासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात आला आहे. संदर्भाधीन क्र २.येथीळ शासन निर्णयांन्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांना वितरीत करण्यात आला आहे . या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आलेला निधी विचारात घेऊन उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत योजनांच्या मागणी क्र. टी-२, टी-४ व 
टी-८ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना 
क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास झासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


पुस्तिकेमधील व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत केलेल्या 
तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०१२०११२२१३४७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
R AJ E N D R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4,20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2dfaBa 


711cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtr 
seri 


ह, ra, 
jalNumber=F617DED8E7182679ED107E635111 


60B2054D23D8173AD985ESB569A5802CEASA, 
B H AWA R | cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.02.02 16:54:56 +05'30! 


(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर . 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. उपसचिव / लेखाधिकारी (रोखशाखा), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. ३१ जानेवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर शा.नि. | नियंत्रक अधिकारी 
क्र. साठीची अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
[2a २ ३ |. ल, _ :॥| षु & 


मागणी क्रमांक-टी-२ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 


१ | 00) (०१) आदिवासी ०१-वेतन ६९००० ३४५०.०० आयुक्त, 
विकास आयुक्तालय ०६-दूरध्वनी, वीज बिल १००० ४०.०० आदिवासी 
(अनिवार्य खर्च) आणि पाणी देयक विकास, नाशिक 
(२२२५१०२५) ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ८०० १०४.०० 

१३-कार्यालयीन खर्च २५०६ १००.२४ 
१४-भाडेवपट्टी व कर २४४ ९.७६ 
२८-व्यावसायिक सेवा १५०० १९५.०० 
एकूण २२२५ १०२५ ७५०५० ३८९९.०० 

२ | (००) (०२) प्रादेशिक ०१-वेतन १२०७५२ ६०३७.६० आयुक्त, 
कार्यालये-जनजाती ०६-दूरध्वनी, वीज बिल १६९० ६७.६० आदिवासी 
विकास आयुक्‍्त.(अनिवार्य । आणि पाणी देयक विकास, नाशिक 
खची ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च १४०० १८२.०० 
(२२२५ १०३४) १३-कार्यालयीन खर्च ७८७५ ३१५.०० 

१४-भाडेपट्टी व कर १४७२ ५८.८८ 
एकूण २२२५ १०३४ १३३१८९ ६६६१.०८ 

3 | (00) (03) प्रकल्प ०१-वेतन ४९३८७२ २४६९३.६० आयुक्‍त, 
अधिकारी (अनिवार्य खर्ची | ०६-दूरध्वनी, वीज बिल ५०६० २०२.४० आदिवासी 
(22249083) आणि पाणी देयक विकास, नाशिक 

११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ८७८४ ११४१.९२ 
१३-कार्यालयीन खर्च २३८२३ 842.82 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६ १९२.६४ 
एकूण २२२५ १०४३ ५३६३५५ २७१८३.४८ 

8 | (००) (०४ एकात्मिकृत क्षेत्र | ०१-वेतन ८७६७ ४३८.३५ आयुक्त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य | ०६-दूरध्वनी, वीज बिल १३० ५.२० आदिवासी, 
खची (22249042) आणि पाणी देयक संशोधन व 

११- देशांतर्गत प्रवास खर्च १२१ १५.७३ | प्रशिक्षण संस्था, 
१३-कार्यालयीन खर्च १६० ६.४० पुणे 
एकूण २२२५ १०५२ ९१७८ ४६५.६८ 

५ | (०५) (०१- जनजाती ०१-वेतन ४९२११ २४६०.५५ आयुक्त, 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, | ०६-दूरध्वनी, वीज बिल ३३० १३.२० आदिवासी, 
पुणे (अनिवार्य खर्च) (२२२५ | आणि पाणी देयक संशोधन व 
१३०१) ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ४०० ५२.०० | प्रशिक्षण संस्था, 

१३-कार्यालयीन खर्च 482 २३.६८ पुणे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. ३१ जानेवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर शा.नि. | नियंत्रक अधिकारी 
क्र साठीची अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
हत २ ३ PB षु & 
२८-व्यावसायिक सेवा ५० ६.५० 
३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने १०० १३.०० 
एकूण २२२५ १३०१ ५०६८३ २५६८.९३ 
एकूण २२२५ ८०४४५५ ४०७७८.१७ 
एकूण मागणी क्र.टी-२ ८०४४५५ ४०७७८.१७ 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
६ | (00) (०१) आदिवासी ०१-वेतन १४९८७५ ७४९३.७५ उप सचिव, 
विकास विभाग (अनिवार्य । ०६-दूरध्वनी, वीज बिल २०० ८.०० | आदिवासी विकास 
खर्च (२२५१ ०२११) आणि पाणी देयक विभाग, मंत्रालय, 
एकूण २२५१ ०२११ १५००७५ ७५०१.७५ मुंबई 
एकूण मागणी क्र.टी-४ १५००७५ ७५०१.७५ 
मागणी क्र. टी-८ 
७ | (209) (००) (०१) घरबांधणी | ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा २०००० 3§00,00 उप सचिव, 
अग्निमे (अनिवार्य) (9६१० आदिवासी विकास 
०९९१) विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
११५००० २०(9००,०० आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण ७६१० ०९९१ १३५००० २४३००.०० 
८ | (२०२) (००) (०१) मोटार ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा ७०० १२६ उप सचिव, 
वाहन खरेदीसाठी अग्निमे आदिवासी विकास 
(अनिवार्य) (9६१० १००२) विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
१६०० २८८ आयुक्त, 
आदिवासी 
विकास, नाशिक 
एकूण ७६१० १००२ २३०० ४१४.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. ३१ जानेवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 

अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२२-२३ सदर शा.नि. | नियंत्रक अधिकारी 

क्र साठीची अन्वये वितरीत 

अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 

| १_| २ ३ PB 4 & 

९ | (२०४) (00) (09) संगणक । ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा २०० 3g | उपसचिव, 
खरेदीसाठी sh आदिवासी विकास 
(अनिवार्य) (७६१० १०२९) विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई 
६१० १०९.८० आयुक्त, 
आदिवासी 
विकास, नाशिक 

एकूण ७६१० १०२९ ८१० १४५.८० 
एकूण ७६१० १३८११० २४८५९.८०० 
एकूण मागणी क्र.टी-८ १३८११० २४८५९.८०० 
एकूण अनिवार्य खर्च १०९२६४० ७३१३९.७२० 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
RAJENDRA ४५ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=€2f5429d49742f96b79e4293421ba2 
dfa8a71cad3864b9b289879d173b67Fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serial INumber=F617DED8E7182679ED 10763 


511160B2054D23D8173AD985ESB569A5802C 
EASA, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Di 


ate: 2023.02.02 16:55:14 +05'30" 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


